श्री. शंकर संतराम मोरे, अधीक्षक, वेतन व 
भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक), 
जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांना स्वेच्छेने 


सेवानिवृत्त होण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन Sea क्रमांक : कार्यमु-३८१८/प्र.क्र.१६९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ :- आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : आशिका/आस्था-अ/स्वे.नि./श.मो./१३६४९/- 
१०७/२०१८/३७३९, दिनांक ११.०७.२०१८. 


शासन आदेठा :- 


श्री. शंकर संतराम मोरे, अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक), जिल्हा परिषद 
कोल्हापूर यांनी शासन सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यासाठी दिनांक ९.०५.२०१८ च्या विनंती पत्रान्वये 
दिलेली नोटीस स्वीकारण्यात येत असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम 


६६(१) मधील तरतुदींच्या अधीन राहून त्यांना दिनांक १०.०८.२०१८ (म.पू) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छेने 
सेवानिवृत्त होण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१३१६२४२२०६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Santosh 


Basaveshwar 
Mamadapure torn 
(संतोष ममदापुरे 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे. 
) 
) 
) 


५) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
६) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत) 
७) निवडनस्ती. 


